विद्यु  निरीक्षणालयातील निलंबित 
अधिकाऱ्यांना शासन सेवेत पुन:स्थापित 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 
शासन आदेश क्र. मुविनि-२०२२/प्र.क्र.८२/ऊर्जा-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०८ सप्टेंबर, २०२३. 


संदर्भ: १) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. आयएलई-२०१५/प्र. क्र. ८६/ प्रशासन-३, 
दि. ३०/०६/२०१५ 
२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन आदेशा क्र. मुविनि-२०२२/प्र.क्र. ८२/ऊर्जा-१, 
दि. २०/०५/२०२२. 
3) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन आदेश क्र. मुविनि-२०२२/प्र.क्र. २२६/ऊर्जा-१, 
दि. १२/०१/२०२३. 
४) निलंबन आढावा समितीचे दि. ०९/०८/२०२३ रोजीचे इतिवृत्त. 
प्रस्तावना: 
विद्युत निरीक्षणालयातीळ खालील विवरणपत्रात दर्शविलेल्या अधिकाऱ्याविरुध्द लाचलुचपत 
प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या कारवाईच्या अनुषंगाने त्यांना संदर्भ क्र. २ व ३ येथील आदेशान्वये निलंबित 
करण्यात आले आहे. 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव व | निलंबित केले ते | मूळ निलंबन निलंबनाचा | aT 
क्र. पदनाम कार्यालय व | महसूली | आदेशाचा | दिनांक 
महसूली विभाग । विभाग | दिनांक 


। श्री. फैजुलअली मे. | विद्युत निरीक्षक, | पुणे २०.०५.२०२२ | १९.०४.२०२२ | मानीव 


मुल्ला, सहाय्यक | निरीक्षण विभाग, निलंबन 
विद्युत निरीक्षक सोलापुर 
पुणे 
२ श्री. नितीन भा. | विद्युत निरीक्षक, अमरावती | १२.०१.२०२३ | १६.१२.२०२२ | मानीव 
पानतावणे, शाखा | निरीक्षण विभाग, निलंबन 
अभियंता यवतमाळ 


अमरावती 


शासन आदेश क्रमांकः मुविनि-२०२२/प्र.क्र.८२/ऊर्जा-१ 


ऊर्जा विभागाच्या अखत्यारीतील गट-अ व गट-ब मधील अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचा आढावा 
घेण्यासाठी संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये निलंबन आढावा समिती गठीत करण्यात आली आहे. 

ate विवरणपत्रात दर्शविण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचा आढावा घेण्यासाठी 
निलंबन आढावा समितीची बैठक दि. ०९.०८.२०२३ रोजी संपन्न झाली. सदर बैठकीत समितीने 
घेतलेल्या निर्णयानुसार उपरोक्त अधिकाऱ्यांचे निलंबन संपुष्टात आणून त्यांना शासन सेवेत 
अकार्यकारी पदावर पुन:स्थापित करण्याची शिफारस केली आहे. निलंबन आढावा समितीच्या 
शिफारशीस अनुसरुन उपरोक्‍त विवरणपत्रातील अधिकाऱ्यांचे निलंबन संपुष्टात आणून त्यांची शासन 
सेवेत पुन:स्थापना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात 
येत आहेत:- 
शासन आदेश : 

निलंबन आढावा समितीने शिफारस केल्यानुसार व महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) 
नियम, १९७९ च्या नियम ४ पोटनियम-५ (क) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या Wadia वापर करून, 
श्री. फैजुलअली मे. मुल्ला, सहाय्यक विद्युत निरीक्षक, व श्री. नितीन भा. पानतावणे, शाखा अभियंता यांचे 
निलंबन संपृष्टात आणून त्यांच्याविरुध्द सुरु असलेल्या विभागीय चौकशी व न्यायालयीन प्रकरणांमधील 
अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून त्यांना शासन सेवेत पुन:स्थापित करण्यात येत आहे. 
२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. २०/०४/२०१३ रोजीच्या परिपत्रकातील तरतुदीनुसार उक्त 
अधिकाऱ्यांची खालील विवरणपत्रात दर्शविण्यात आल्यानुसार पुन:स्थापनेने पदस्थापना करण्यात येत 
आहे. 


अ. । अधिकाऱ्याचे नाव व | निलंबित केले ते | पुनःस्थापनेनंतर पदस्थापनेचे कार्यालय 
क्र. पदनाम कार्यालय 


॥। श्री. फैजुलअली मे. | विद्युत निरीक्षक, | अधिक्षक अभियंता, मुंबई प्रादेशिक विद्युत 
मुल्ला, सहाय्यक विद्युत | निरीक्षण विभाग, | निरीक्षण मंडळ, मुंबई या कार्यालयातील 


निरीक्षक सोलापुर. सहाय्यक विद्युत निरीक्षक या Raq 
पदावर. 
२ श्री. नितीन भा. | विद्युत निरीक्षक, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, जालना 
पानतावणे, शाखा | निरीक्षण विभाग, | a कार्यालयातील भोकरदन व जाफ्राबाद 
अभियंता यवतमाळ. उपविभाग या रिक्‍त पदावर. 


३. मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांना याद्वारे सूचित करण्यात येते की, उपरोक्त अधिकाऱ्यांकडे 
पदस्थापनेनंतर अकार्यकारी स्वरूपाची कामे सोपविण्यात यावीत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः मुविनि-२०२२/प्र.क्र.८२/ऊर्जा-१ 


४. या आदेशान्वये शासन सेवेत पुन:स्थापित करण्यात येत असलेल्या अधिकाऱ्यांनी पदस्थापनेच्या 
ठिकाणी ७ दिवसाच्या आत रुजू व्हावे अन्यथा सदर पदावर वेळेवर रूजू न झाल्यास सदरचा कालावधी 
अकार्यदिन म्हणून गणण्यात येईल. तसेच रूजू अहवाल मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांच्यामार्फत 
शासनास सादर करावा. सदर अधिकारी पदस्थापनेच्या कार्यालयात ज्या दिवशी रुजू होतील, त्या 
दिनांकापासून त्यांचे निलंबन संपूष्टात आल्याचे समजण्यात येईल. 
५. तसेच सदर अधिकाऱ्यांचा निलंबन कालावधी नियमित करण्याबाबतचे आदेशा, त्यांच्या 
विरुध्दच्या न्यायालयीन प्रकरणाचा व विभागीय चौकशीचा अंतिम निर्णय झाल्यानंतर यथावकाश 
काढण्यात येतील. 
६. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०९०८१५२४५०५६१० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीन साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्टाचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DR. GAURI RAKESH PATIL 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
R A R | ou=INDUSTRY ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 
e 2.5.4.20=1fb6342b2e5 18b7b62c5e7677 1a2798f4bed2e7 46f 
3e27ba3a43ef40e20d8979, postalCode=400032, 
t=Maharashtra, 


st 
serialNumber=1B8FA6FD8474E1D5982D81B6510A6CD24C 
C422976DC8735D4C6A4C5 19341344, cn=DR. GAURI 
RAKESH PATIL 
Date: 2023.09.08 15:27:41 +05'30' 


(डॉ. गौरी पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. श्री. फैजुलअली मे. मुल्ला, सहाय्यक विद्युत निरीक्षक. 
२. श्री. नितीन भा. पानतावणे, शाखा अभियंता. 
द्वारा : मुख्य विद्युत निरिक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, तिसरा मजला, प्रशासकीय इमारत, 
रामकृष्ण चेंबुरकर मार्ग, चेंबुर (Fa), मुंबई- Yoo ०७१. 
प्रत: माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी अग्रषित- 
१. मुख्य विद्युत निरिक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, तिसरा मजला, प्रशासकीय इमारत, 
रामकृष्ण चेंबुरकर मार्ग, चेंबुर (Fa), मुंबई- Yoo ०७१. 
२. अधिक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, मुंबई / पुणे/ औरंगाबाद/ नागपूर. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
६. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्या-११ अ, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
७. निवडनस्ती-( ऊर्जा-१) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


